तत्काळ/स्मरणपत्र-१ महाराष्ट्र शासन 
क्र.प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१५९/का-१४ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक- २४.०१.२०१९ 
प्रति, 
सह सचिव/उप सचिव, (आस्था) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


विषय- मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद या कार्यालयातील “अपर आयुक्‍त 
(प्रशासन)” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
संदर्भ- सा.प्र. पत्र क्र.प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१५९/का.१४, दि.२८.०९.२०१८ चे पत्र 


महोदय/महोदया, 

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन पत्रान्वये मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद या 
कार्यालयातील “अपर आयुक्त (प्रशासन)” हे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून दि.०५.१०.२०१८ पर्यंत इच्छुकता मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र सदर पदासाठी 
इच्छुकता प्राप्त झाल्या नाहीत. 


०२. यास्तव, मृद व जलसंधारण आयुक्तालय, औरंगाबाद या कार्यालयातील “अपर आयुक्‍त (प्रशासन)” हे 
पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत मंत्रालयीन विभागातील सह सचिव या संवर्गातील अधिकाऱ्यांकडून 
दि.०२.०२.२०१९ पर्यंत पुन्हा इच्छुकता मागविण्यात येत आहे. तरी आपल्या विभागातील प्रतिनियुक्‍तीसाठी इच्छुक 
अधिकाऱ्यांची माहिती दि.०२.०२.२०१९ पर्यंत पाठवावी. तसेच इच्छुक अधिकाऱ्यांनी आपल्या संबंधित विभागाकडे 
केलेल्या अर्जाची एक आगाऊ प्रत सा.प्र.वि./का-१४ यांना परस्पर सादर करावी. 


०३. इच्छुक अधिकाऱ्यांची माहिती सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये सादर करावी. तसेच प्रतिनियुक्‍तीसाठी निवड 
झाल्यास सदर अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने कार्यमुक्त करणे बंधनकारक राहील, याची नोंद घ्यावी. 


०४. सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१२५५१८९५०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपला वि श्वास, 
ढ ढ Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General Administration Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1 ed41adaa72725a47b4 
0, 
serialNumber=54b1 1b1 ccbdc577d7 1dce3b3 13c3fefSdc2ad659e360f73b682d6b6fcc 
Date: 2019.01.25 13:03:24 +05'30' 
(ग.भि.गुरव) 
सोबत- विवरणपत्र अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- निवडनस्ती 


झासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि-२०१८/प्र.क्र.१५९/का-१४ 


अ.क्र. मुद्दा तपशिल/अभिप्राय 
| अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण नाव 
२ | जन्मदिनांक 
3 | शौक्षणिक अर्हता 
४ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 
५ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या 
छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू नयेत.) 
६ | Fad दायित्वे सादर केळी आहेत का? 
७ | ५०/५५ व्या वर्षी पुनर्विळोकन केले आहे का? 
(लागू असल्यास) 
८ | संबंधित अधिकाऱ्याला यापूर्वी प्रतिनियुक्ती || दिनांकापासून | पद 
दिली असल्यास तपशील (पद व कालावधी) ते त्वा यत /प्रतिनियुक्‍तीचे 
दिनांकापर्यंत | ठिकाण 
(प्रतिनियुक्‍्तीचा एकूण कालावधी १० वर्षापेक्षा 
जास्त नसावा) 
एकूण कालावधी 
९ | मागील प्रतिनियुक्तीवरून परत आल्याच्या 
दिनांकापासून ५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत का? 
| संबंधित अधिकाऱ्यांविरूध्द विभागीय चौकशी 
सुरू अथवा प्रस्तावित आहे काय? 
| प्रतिनियुक्तीकरीता निवड झाल्यास विभाग 
कार्यमुक्त करेल किंवा कसे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


